जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी०२२१/४२/प्र.क्र.२३/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२०/१९/प्र.क्र.२०/कार्यासन ११, दि.१४/०९/२०२०. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५/०२/२०२१. 
४. मा. उच्च न्यायालय, मुंबईचे क्र. BGen)-9009/2029/993, दि.२७/१/२०२१ रोजीचे पत्र आणि 
त्यासोबतचे जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार यांचे क्र.581/११३/२०२१, दि.१३/०१/२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील ५१ अस्थायी पदांना संदर्भ अ.क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि. ०१/९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
शासन निर्णय: 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई आणि जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार यांनी संदर्भिय अ.क्र.४ येथील 
पत्रांन्वये विनंती केल्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्‍्यात नमूद 


केलेली ५३ अस्थायी पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 

अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 

१ | प्रबंधक ०१ 

२ | अधीक्षक ०२ 

३ | सहायक अधीक्षक ०६ 

४ | लघुलेखकग्रेड १ ०२ 

५ ।लघुलेखकग्रेड २ ०१ 

६ ।लघुलेखकग्रेंड ३ ०२ 

वरिष्ठ लिपिक ०५ 

कनिष्ठ लिपिक १९ 

८ | मुख्य बेलिफ ०१ 

१० | बेलिफ ०४ 

११ | पुस्तक बांधणीकार ०१ 

१२ | शिपाई ०७ 

१३ | पहारेकरी ०२ 

एकूण 43 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी०२२ १/४२/प्र.क्र.२३/कार्यासन ११ 

२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५ - दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीडा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (२०१४ ०१७२ ॥(दत्तमत) (stra) ०१-वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आपुक, 
दि.१५/२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१२३५५६१०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Law and Judiciary 


Digital 
i DN: c: 
Navagire Santosh ४: ‘sake 
25.4. b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30fF 
= 215८6 964407797, 
serialNumber=Ocb 1 b0de02001 5cféd 1f80057927 1f4816460b18 
S a m p a tt l 02c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 
: 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKKKKKK मस KKK EKER ERKERERE 


पृष्ठ २ पैकी २ 


